दि.१ जुलै, २०१७ पूर्वीच्या कंत्राटदारांच्या बाबतीत 
वस्तु व सेवाकराच्या अंमलबजावणीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ६८/इमारती-२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१ 


पहावे :- 

१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक : जीएसटी १०१७/प्र.क्र.८१/कराधान-१, 
दिनांक १९/०८/२०१७. 

२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक : जीएसटी १०१७/प्र.क्र.१५५/कराधान-१, 
दिनांक : ११/०९/२०१७. 

3) शासन परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक : संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र. १२१/ 
भाग-॥/इमारती-२, दिनांक : १९/०९/२०१७. 

४) शासन परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १२१/ 
भाग-॥/इमारती-२, दिनांक : २३/१०/२०१७. 

५) शासन परिपत्रक जलसंपदा विभाग क्रमांक : टीडीएस ०९१८/प्र.क्र. ५१९०/१८/मोप्र-१ 
दिनांक : २८/११/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकानुसार वस्तु व सेवाकराच्या संबंधात 
परतावा/वसुलीच्या कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. संदर्भीय परिपत्रक 
क्र.३ व ४ मधील सुचनेनुसार ज्या कामांना दि.०१.०७.२०१७ पूर्वी कामाचे आदेश देण्यात आलेले 
आहेत अशा कंत्राटदारांच्या बाबतीत वस्तु व सेवाकराच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती नमूद 
केलेली आहे. त्या अनुषंगाने कंत्राटदार तसेच महामंडळाकडून अधिकच्या मार्गदर्शनाची विनंती 
शासनाकडे करण्यात येत होती. त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक :- 


१. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. (१ अन्वये वस्तु व सेवाकराच्या 
अंमलबजावणीनंतर शासकीय कंत्राटात होणा-या बदलासंबंधी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या 
आहेत. तसेच, संदर्भ क्र.(२) च्या परिपत्रकान्वये जीएसटी पूर्व व जीएसटी नंतर कंत्राटावरील कराच्या 
भाराबाबत परिगणना कशी करावी, याबाबत संदर्भासाठी उदाहरण दिलेले आहे. 


२. दिनांक ०१/०७/२०१७ रोजी शिल्लक कार्यकंत्राटासाठी पुरवणी करारनामा (Supplementary 
Agreement) करण्यात यावा. यासाठी खालील कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी. 


२.१ बांधकाम कंत्राटदार महाराष्ट्र मुल्यवर्धीत कर २००५ च्या नियम ५८ नुसार विक्री 
किंमतीची परिगणना करुन त्यावर लागू कर दरानुसार करभरणा करतात. तर काही 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ६८/इमारती-२ 


कंत्राटदार कार्यकंत्राटाच्या संपूर्ण मुल्यावर ५ टक्के दराने आपसमेळ योजनेअंतर्गत 
(Composition Scheme) करभरणा करतात. दोन्हीप्रकारे करभरणा करत असताना 
ज्या योजनेअंतर्गत करभरणा करण्यात येतो त्याप्रमाणे खरेदीवर भरलेल्या मूल्यवर्धीत 
कराची नियमानुसार पूर्ण अथवा अंशत: वजावट मिळते. 

२.२ दिनांक ०१/०७/२०१७ रोजी शिल्लक कार्यकंत्राटावर देय मूल्यवर्धित कर व त्यांना 
मिळणा-या वजावटीचा विचार करुन Aad मूल्यवर्धित कराचा बोजा किती आहे. हे 
परिगणीत करण्यात यावे. या बरोबरच सदर कार्यकंत्राटासाठीच्या खरेदी अथवा विक्रीवर 
लागू होणारे इतर कर जसे मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क (Excise Tax), सेवाकर, 
एलबीटी, sega, इ. करांचा बोजा किती असू शकतो याची परिगणना दिनांक 
०१/०७/२०१७ रोजी शिल्लक असलेल्या कंत्राटाच्या बाबतीत करण्यात यावा. 

२.३ अशा प्रकारे परिगणीत केलेला एकूण करभार दिनांक ०१/०७/२०१७ रोजी शिल्लक 
असलेला कंत्राटाच्या किंमतीतून वजा करावा व शिल्लक नक्त कंत्राटाच्या किंमतीसाठी 
(Net Contract Price) पुरवणी करारनामा करण्यात यावा. आलेल्या सदर नक्‍तमूल्यावर 
(Net Contract Price) लागू असलेला वस्तू व सेवा कर (GST) अदा करण्यात यावा. 


३. परिच्छेद क्र. २ नुसार परिगणना करताना कार्यकंत्राटदारांने सादर करावयाची परिगणना सनदी 
SSMS प्रमाणित केलेली असावी. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (CAFO) यांनी सनदी 
लेखापाल (C. A) यांच्या सहाय्याने सदर परिगणनेची अंतीम पडताळणी करावी. तद्नंतर 
परिच्छेद क्र. २ नुसार पुढील कार्यवाही करावी. 

४. उदाहरणादाखल नमूना करगणना AH (Tax Calculation Sheet) सोबत जोडलेला आहे. 
प्रकरणनिहाय करगणना बदलू शकते. त्यामुळे प्रकरणनिहाय काळजीपूर्वक करगणना करण्यात 
यावी. 

५. वरीलप्रमाणे कार्यवाही कंत्राटदाराकडून अर्ज प्राप्त झालेनंतर जास्तीत जास्त ३० दिवसांत पूर्ण 
करावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/"५/.॥0व/०59॥॥8.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 

२०२१०१२११५४९०९७९१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात 

येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Krushnarao Jawanjal 


Rajendra Works Deparment postlcide=t00032,st-Mahersh 
2.5.4.20=19593fdee7ff75cbd39f30455aa878eb87 1395654 
सहपत्र : कर गणना तक्ता. Krushnarao Jawanjal inves bese 
(राजेंद्र जवंजाळ) 


उप सचिव (इमारती), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ६८/इमारती-२ 


. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स.(सा.बां)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्राळय, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. 


सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग व (विद्युत) विभाग 


१०.सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व (विद्युत) मंडळ, 


११.सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


१२.निवडनस्ती (इमारती-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


| 1 {Name of Divison :- 


2 


Calculation Sheet for the Pre & Post GST liability and Pre & Post GST Value of Contract 


Nameof Work ‘- 
Name of Agency / Contractor :- 


Agreement No. & Date :- 


ABSTRACT 
Particulars 


Total Contract Value 


ess - Value of Work Done UPTO 30/06/2017 


Machinery use on hire 


Own Machinery use, Purchase 


e / Rent / Labour 


Total Value of Servic 


Total Value of NON GST Items (Petrol, Disel, etc) 


GST @ 5% (For works having Earthwork more than 75%) OR 


GST@12% (For works having Earthwork upto 75%) 


Particulars 


|| 


LA | Material & Consumable -RD (Register Dealer) 


Pre GST & Post GST COST and ITC Analisvs 
PRE GST Tax Liability 


Service 


Gross Badance LBT VAT % Excse Duty % Rate of 1१५९ 
Cost of Maternal ” as per 
(Pre GST) Rate Rate Calculation 


1 
| 2 | 6.1 Pipe (RMT} 


| 3 | Screw Type 300 x 300 mm 


| 4 | Screw Type 450x 450 mm 
Curring Comp. (Ltr) 


Bitumen (Kg) 


| 13 | Metal 40 mm (WRD) 


80000 | 13.50 1450 0.00 28.00 
1706068900 1550] कळ “aol 3800 
0 


28.00 


ES 3909ळा8ळ 


28.00 


ha 
law 
ष्ट 
Nn 
co 
No 
~ 
Ww 
nA 
oO 
>“ 
> 
a 


iv] 
be 
tn 
o 
awa 
a 
८21 ५४ 
८>| ८-2 
a 2 
S 
S138 


1-2 
an 
~ 
© 
e 
a 
S 
S 
Qo 
& 
rd 
S 


000 6.00 
0.00 0.00 600 


1351043 | 


18 


CC Pipe 300 mm 


"ळ| 
बक 


19 
| 20 | CC Pipe 600 mm 


| 26 | Any Other Material 
| A [TOTAL Material & Consumable (RD) 


| 1450) 

| | 1450) 

| 24 | | | 0.00) 
20 [steetimr) srs of 6 0014.50] 0.00 

| aa) 

| _________ 


. 0 
soso] fs 00] 1450] oof 2050 
a ee 


2 Ee 


GST 


Tax Amount 
(LBT, Excise, 
ST, VAT ete) 


as 
| 
fo 
a 
जाळ का) 
a 


Net Balance 


४", 
Cost Rate % 


0 


28 


N 

Dio 

Wy tad 
—1o = 
Wr} OO tu 
Ld (2 


ma 
nD 

re) 
i=) 


Rad 


2 
42 


No 
a 


ima 
७9] ८2 


i) 
nn 
~ 
>> 


5 1805 


an 


2 


Me. 
~ 
N 
oO 


Al 
2 > ८89 
So pe 
Alo 
८2 > 
WEP 


Ww 
९2 
a 

oo 
-> 


1762 
3505 


_ 
= 
aS 
cS a 


8 
8 


Sb 
an 
wn 
~ 
oS 
nN 


2239 


1 
1 


tn 
we) 
an 

~ 


ae 
न ४4 > 
NP ८ ८४ 
NY] ern 
we Spopolrw 


8 
8 
5 
18 


र 
© 
oo 
भट 
a 


384155 


PRE GST Tax Liability 


GST 


Gross Balance 
Cost of Material 
(Pre GS) 


i Tax Amount 
Particulars % Rate of Tares 


(LBT, Excise, 
ST. VAT etc) 


Net Balance 


as per 
P Cost 


Caleulation Rate % | GST Amount 


[ B [Material एर 


Royalty Expenses 


स्ट 

o 

क्ट 

_ 
2 


i 


clo 


| 


ia 
cer 


10757002 =a 7858467 1656578 =. 946616 
2271376 
9085502 1090260 


2 1090260 


8 


5451301 


| | 


et 
0 
5451301 


शि 6541561 
— 


: 


Total Pre GST Post GST (A+B+C+D+E+F) 
Col No. 9 & 10 


rs 
3 
N 
i 


Total Cost 


_ 
= 
tad 
N 
Ke) 
~ . 
षि 
Ks) 


Gross Balance 
Cost of Material 
(Pre ES) 


Particulars 


1 2 


147425856 
6 
Ld 


Total Cost 


7532683 


_ 7371293 
ह 


1490397 
[toa 


17691103 


Particulars 


Pre GST Taxation Col. No. 9 


Add 
Out put VAT as per Rule 58 @ 5% ,of Balance Contract 
Value 
Total Pre GST Tax 
Pre GST Tax Percentage 


Post GST Taxation Balance Contract Value @ 12% (>) 


Net Post GST Tax 17¢3416 
iz. 


Post GST Tax Percentage 


[Net Difference 2787 12F 


| 


‘Net Percentage Difference {%) 


arent tcc meena ere ळा Smee 


1.8 


Prepared & Certified by 


CA firm authorised Person signature & Seal 
Calculation sheet ayreed bs 
& seal 


Contractor s Sing 


PRE GST Tax Liability 


VAT क Service | g Rate of Taxes 
3 Net Balance 
as pe: 
Pree | rae | प्त = 
१-1 31.6. 


Tax Amount 
(LBT, Excise, 
ST, VAT etc) 


Calculation 


a rs a See ee eee 
० 0 ice ae 


Balance Contract Value 147425856 


Cheched by 


Divisional Accountant Executive Engineer 


Approved by : 


lender Accepting Authority 


FE/SE/C 1 /९ ०1. 


GST Amount 


eT) 


